मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कार्यपुर्तता 
अहवाळ तपासणी तथा कामाच्या शो-यांचे 
quid! करण्याची कार्यपद्धती निश्चित 
करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र.३१२ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १९ जून, २०२४. 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-३०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१७/प्र.क्र.१५४/पंरा-७, दिनांक ०७ 
ऑक्टोबर, २०१७. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांध-४, दिनांक ०६. जानेवारी 
२०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो २०२२/प्र.क्र.१९/बांध-४, दिनांक २६ सप्टेंबर, 
२०२२. 
५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो २०२३/प्र.क्र.४३६/बांध-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२४. 
६) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र.३१२/बांध-४, दिनांक १० मे 
२०२४. 
शासन शुद्धिपत्रक : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी केंद्र शासन 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर त्रिस्तरीय गुणवत्ता तपासणी पध्दत अवलंबिण्यात येत 
आहे. त्यास अनुसरुन राज्य गुणवत्ता निरिक्षक (SQM) यांच्या तपासणी अहवालाबाबतची तसेच वरिष्ठ 
राज्य गुणवत्ता निरिक्षक (SSQM) यांच्या तपासणी अहवालाच्या बाबत आवऱ्यक कार्यवाही करणेबाबतची 
कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. 
०२. सदर कार्यपध्दतीचा आढावा घेऊन त्यात NRIDA मार्फत प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजनेमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर आवश्‍यक बदल करून मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योजनेंतर्गत कार्यपुर्तता अहवाळ तपासणी तथा कामाच्या शो-यांचे दर्जोन्नती करण्याची 
कार्यपद्धती संदर्भ क्र.०६ येथील परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आळी आहे. 
०३. सदरहू शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. क (२) मधील खालील परिच्छेद 

दि. १ एप्रिळ २०२४ नंतर तपासणी झालेल्या प्रत्येक कायास या तरतुदी AY 
राहतील: आज रोजी WaT BGA अहवाळ हे 39 के. 2028 पर्यंत साकर न 
झाल्यास SEM सर्व कायांना देखील उपरोक्त तरतुदी AY MEAG. 
mah 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र.३१२/बांधकाम-४ 


12.9 जुन २०२४ नंतर तपासणी झालेल्या प्रत्येक कायास या तरतुदी AT 
राहतील: आज रोजी प्रलांबित कार्यपर्तता अहवाल हे 39 (SAI, 2028 VAT सादर न 
झाल्यास SEM सर्व कामांना देखील उपरोक्त तरतुदी AY MEAS 
असा वाचवण्यात याव: 
०४. सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१९१७५३५३७३२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 

p RA S H A N ग DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b 1 bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814 


१/| N AY A KR AO db5f8c505422af66a5628314537e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFD 
DC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 

p ATl | cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2024.06.20 11:46:25 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), यांचे स्वीय सहाय्यक, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
४) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 
) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 
) वित्तीय नियंत्रक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


